परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक 
पोलीस आयुक्‍त या पदावर नियुक्‍ती 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमाक :- रापोसे-९४०४/प्र.क्र. २०९/पोल-९अ. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३९ जुलै, २००६. 


बाचा :-९) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे UA क्र. ९१४७७(२)/२००२/९४, दि. ६ जुले, २००४ व 
दिनांक २४ नोव्हेंबर, २००५. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक रापोसे-१९४०३/प्र.क्र. ४२९//पोल-१अ. 
दिनांक : ४ मे,२००५. व दिनांक 32 जुलै, २००६. 


शासन निर्णय: शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक रापोसे-१४०२/प्र.क्र.४२९/पोल-१अ. दिनांक ४ 
मे, २००५. अन्वये पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गात निर्माण करण्यात 
आलेल्या ३३ अधिसंख्य पदांपैकी ३० अधिसंख्य पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा परीक्षा 
_ २००२ च्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे शिफारस केलेल्या ३० उमेदवारांची 

परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक / सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त म्हणून स्थानापन्न नियुक्‍ती दिनांक 


४.५.२००५ च्या शासन निर्णयान्बये केली होती. 


२ शासन निर्णय गृह विभाग रापोसे-१४०३/प्र.क्र.४२९/पोल-१अ, दिनांक 
३१.७.२००६ अन्वये पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त या संवर्गात एक अधिसंख्य पद 
निर्माण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा (मुख्य) परिक्षा- २००२ च्या 
निकालाच्या आधारे शिफारस केलेल्या ३३ उमेदवारांपैकी ३० उमेदवारांना पोलीस उपअधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त या पदावरील प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले असून, उर्वरित ३ 
उमेदवारांपैकी खुला प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित प्रवर्गातील २ उमेदवारांनी पोलीस उपअधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास स्वारस्य न दाखविल्याने, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने प्रतिक्षा यादीतील महिला खुला प्रवर्गातील अर्हतामानावरील उमेदवार श्रीमती लता पाटलोबा 
फड (भ.ज.-ड) यांची महिला खुला प्रवर्गातून शिफारस केली आहे. तरी परिच्छेद-२ मध्ये नमूद केलेल्या 
अटी व शतीनुसार त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


१०)॥०२९७1.-।8॥॥०?५९' 2002\CR 209-04 GR कृ.मा.प... 


३. बरील उमेदवाराचा 
१) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झालेल्या तारखेपासून दोन वर्षे, 


तीन महिन्यांचा असेल. नियुक्तीवर रुजू होण्याची तारीख त्यांना नंतर कळविण्यात येईल. 


२) ते पोलीस प्रशिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, येथे एक वर्ष 
राहतील. त्यानंतर सैनिक प्रशिक्षणासाठी एका मिलिटरी रेजिमेंटल सेंटरमध्ये व प्रात्याक्षिक प्रशिक्षण 


घेण्यासाठी एका जिल्हयात एकूण एक वर्ष, तीन महिने राहतील. 


३) त्यांना नियुक्‍त केलेल्या दिनांकापासून दोन वर्षे, तीन महिन्यांच्या आत कायदा, 
भाषा, कवायत ब घोडदौड इ. विहीत केलेल्या चाचण्या आणि वेळोवेळी विहीत करण्यात येणा-या इतर 


चाचण्या उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


४) त्यांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.८०००- २७५- १३,५०० या वेतनश्रेणीत दरमहा 
रु.८०००/- इतके वेतन मिळेल. परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर पहिली वार्षिक 
वेतनवाढ देण्यात येईल. व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.४.१९७२ नुसार 


देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता ब इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


५) ते नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी जो प्रथम प्रवास करतील त्या प्रवासाचा प्रवासभत्ता 


मिळण्यास ते पात्र नाहीत. 
६) त्यांनी दोन वर्ष, तीन महिन्याचा परिविक्षा काल किंबा त्यांनतर वाढविलेला 


परिविक्षा काल समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस 


आयुक्‍त या संयुक्‍त संवर्गात नेमणूक केली जाईल. 


\D:\POL-1 A\MPSC 2002\CR 209-04 GR 


Ne le Ee 


७) ते जर दोन वर्षे ब तीन महिन्यांचा परिविक्षा कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या 
परिविक्षा कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि/ किंवा विहीत विभागीय 
परिक्षा/ चाचण्या उत्तीर्ण झाले नाहीत किंबा गैर वर्तणूकीबद्दल दोषी आढळले किंवा पोलीस सेवेस 


अभियोग्य नसतील तर त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 
८) त्यांना नियमाप्रमाणे विहित मराठी ब हिंदी भाषा परिक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


९) वर नमूद केलेल्या अटी व शती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 


राज्यसेवा अधिका-यांना जे सेवाविषयक नियम सामान्यत: लागू आहेत ते त्यांनाही लागू होतील. 


%. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटबर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २००६०८०११२५७०२००१ हा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ry 


(र. म. जाधव ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३)संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१२/१६ब), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 
११) श्रीमती लता पाटलोबा फड, मु.पो.धर्मापूरी, ता. परळी-वैजनाथ, जि. बीड. 
१२) निवडनस्ती - पोल-१अ. 


